दि. २६ जानेवारी- प्रजासत्ताक दिनी, 
शासनाच्या मुख्य कार्यक्रमामध्ये चित्ररथांचे 
परीक्षण करुन मुल्यांकन करून गुणांकन 
करण्याकरीता समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्र.सीईआर-२०२२/प्र.क्र.१७३ /३०, 
राजशिष्टाचार शाखा, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०६ डिसेंबर, २०२२. 
संदर्भ - १. शासन परिपत्रक क्र. सीईआर-२०१८/प्र.क्र.२५३/३०, दिनांक ६ डिसेंबर, २०१९. 


शासन परिपत्रक 


दि. २६ जानेवारी- प्रजासत्ताक दिनाच्या शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई येथे मुख्य शासकीय 
कार्यक्रमामधील चित्ररथांचे मुल्यांकन करुन गुणांकन करण्याकरीता खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात 
येत आहे.:- 


१ अधिष्ठाता, सर जे.जे. उपयोजित कला महाविद्यालय, मुंबई ठे अध्यक्ष 
२ अधिष्ठाता, जे. जे. स्कृल ऑफ आर्ट, मुंबई न सदस्य 
३ संचालक, नाट्य विभाग, मुंबई विद्यापीठ र सदस्य 
४ कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, राजशिष्टाचार-३० : सदस्यसचिव 


२. वरील समिती शिवाजी पार्क येथील मुख्य शासकीय समारंभामधील संचलनातील चित्ररथांची 
पाहणी करुन, समारंभाअंती मूल्यांकनासह शासनास गुणांकन/ शिफारशी सादर करतील. 
३. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१२०६१७२५०१९७०७ आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन करण्यात येत आहे. 

महाराष्टाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MILIND NARAYAN 
HARDAS 


(मिलिंद हरदास) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


७ प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७ अधिष्ठाता, सर जे. जे. उपयोजित कला महाविद्यालय, मुंबई 
«७ अधिष्ठाता, सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई. 
© संचालक, नाट्य विभाग, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई . 
© कक्ष अधिकारी (कार्यासन-३०), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत: 
निवडनस्ती (कार्यासन-३०). 


